पु.ल. देशपांडे महाराष्ट कला अकादमीच्या 
केंद्रीय वातानुकूलित यंत्रणेचा वार्षिक देखभाल 
कराराबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०१८/प्र.क्र.५९/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : 9) समाजकल्याण व सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. 

मकअ-१०९५/प्र.क्र.२६८/सां.का.१, दि.९.१०.१९९६ व दि. २६.१२.१९९६. 

२) शासन निर्णय क्र.पुलदे-२०१४/प्र.क्र.१४८/सां.का.२, दि.३१.३.२०१५. 

३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.-अर्थस-२०१५/प्र.क्र.५५/अर्थ-३, दि.१७.०४.२०१५. 

४) प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांची 
क्र.पुलळअ/४६३१, दि.१९.०३.२०१८, क्रं.आस्थापना/२०१७/९४, दि.०३.०५.२०१८, 
क्र.२३९, दि.२९.०५.२०१८, क्र. आस्थापना/२०१८/३१०, दि.०४.०७.२०१८, 
क्र.पुलदे/६०९, दि.१७.१०.२०१८ आणि क्र.पुलदे-६५०, दि.२४.१०.२०१८ 
रोजीची पत्रे. 

५) शासन निर्णय क्र.पुलदे-२०१८/प्र.क्र.१२५/सां.का.२, दि.२६.१०.२०१८. 


पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी संकूलातील वातानुकूलित यंत्रेणेच्या वार्षिक 
देखभाल, दुरूस्ती परिचळनाबाबत प्रकल्प संचाळक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी 
यांनी मे. व्होल्टाज प्रा. लि. यांच्या बरोबर दि.२० सप्टेंबर, २०१६ ते दि. १९ सप्टेंबर, २०१८ या 
कालावधीसाठी केलेल्या वार्षिक करारांना याद्वारे कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब व त्यासाठी 
रु.३६,९४,७४५/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख deg हजार सातऱो पंचेचाळीस फक्‍त) (सर्व 
करासहीत) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास देखील कार्योत्तर वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


मे. व्होल्टाज प्रा. लि. यांच्याशी प्रकल्प संचालक यांनी केलेल्या दि.२० सप्टेंबर, २०१६ 
ते दि. १९ सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीसाठी केलेल्या वार्षिक देखभाल करारास व या करारान्वये 
रु.३६,९४,७४५/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लाख deg हजार सातऱो पंचेचाळीस फक्‍त) (सर्व 
करासहीत) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास या आदेशान्वये शासन कार्योत्तर वित्तीय मान्यता देत 
आहे. 


याबाबतचा खर्च मागणी क्र. SSS -२, २२०५, कला व संस्कृती, (00)(909) ललित कला 
शिक्षण (०७) कला अकादमी (०७) (०१) पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई (अनिवार्य) 
(२२०५ १४६३), १३, कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०१८/प्र.क्र.५९/सां.का.२ 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४९/२०१८/व्यय-१५, 
दि.१२.१२.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१२२४११३२१३९७२३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sawant 
Balasaheb Ishwar 
Date: 2018.12.24 11:38:45 +05'30' 
(बाळासाहेब ईश्वर सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ee) 


) मा. राज्यपाल महोदय aid विशेष कार्य अधिकारी, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. विधानपरिषद सदस्य (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


(> 
wes 


xn 


मा. विधानसभा सदस्य (सर्व) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट कला अकादमी, मुंबई. 
महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
महालेखापाल,(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मे.व्होल्टास प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई 

निवड नस्ती, सां.का.२. 


(* ८. 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
48 
१५ 


SS > *-> *-* -> *&-- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


